सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
ई-निविदा प्रसिध्दीबाबत सूचना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकोर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०/०९/२०२४ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२,दि.२७/०९/२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकोर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२,दि.७/०८/२०२३ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकोर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२,दि.१६/०२/२०२४ 
४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२,दि.२९/०२/२०२४ 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकोर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२,दि.२८/०६/२०२४ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२०२४ मध्ये महानगरपालिका/नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा 


परिषद/ विधानसभा निवडणूका होणार असल्याने विकास कामास वेळेअभावी अडचण निर्माण होऊ 
नये म्हणून संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ मधील २.१ मध्ये ई-निविदा प्रसिध्दीचा 
कालावधीमध्ये सुधारणा करुन संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३०/०९/२०२४ अखेर पर्यंत ई- 
निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी वाढवून देण्यात आला होता. आता सदर वस्तुस्थिती तसेच 
दि.३०/०९/२०२४ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकोत प्राप्त निदेशानुसार आपत्ती सौम्मीकरणाच्या कामांची 
निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सर्व ई-निविदा प्रसिध्दीच्या कालावधीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारीत 


सूचना देण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय :- 
सर्व ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी खालीलप्रमाणे लागु करण्यात येत आहे. 

अ.क्र. कामाची किंमत | कालावधी | | 

रु. 20 लक्ष ते १.५ a ८ दिवस 
२ रु. १.५ कोटी ते २५ व ८ दिवस 
२ रु. २५ कोटी ते १०० १५ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त २१ दिवस 


सदर सूचना दि. ३१/१०/२०२४ पर्यंत लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१५५७४१५५१८असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . 
DIPALI PRADEEP =: 


GHORPADE 


( दिपाली प्रदिप घोरपडे ) 
अवर सचिव (इमारती) 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्रामविकास विभाग 
महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 
प्रत, 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


प्रत, माहिती ब आवश्यक कार्यवाहीसाठी, 
सर्व मुख्य अभियंते (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
संचालक, उद्याने ब उपवने, मुंबई 
सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 
अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 
मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
सर्व सहसचिव/उपसचिवब/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती) 


